महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.५८/कार्यासन चौदा 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४/०८/२०१९ 


संदर्भ :- १) विधी व न्याय विभाग, शा.नि.क्र.डीएमसी-१२१६/३९७/प्र.क्र.८७/का.१६/दि.०९/०८/२०१६. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.आ.क्र.असप-१२१५/प्र.क्र.१२५/१४, दि.१२/०९/२०१६ 

3) सामान्य प्रशासन विभाग समक्रमांकाचे आदेश दि.०८/०५/२०१७ व दि.३१/०८/२०१७ 

आदेश 
श्री. वि. कृ. पोवार, अवर सचिव, जलसंपदा विभाग यांची संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन आदेशान्वये 

सचिव, देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर या पदावर १ वर्षाच्या कालावधीकरिता 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. तद्नंतर, श्री.पोवार, यांची संदर्भाधीन क्र.२ च्या आदेशान्वये 
अवर सचिव पदावर पदावर पदोन्नती होऊन, त्यांना सदरहू प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर ६ महिन्यांच्या 
कालावधीसाठी तदर्थ स्वरुपात प्रपत्र बढती देण्यात आली आहे. तद्नंतर दि.०८/०५/२०१७ व 
दि.३१/०८/२०१७ च्या आदेशान्वये सदर प्रतिनियुक्तीस मुदतवाढ देण्यात आली. सदर मुदत 
दि.१७/०८/२०१९ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री. वि.कृ.पोवार, अवर सचिव यांच्या सचिव, देवस्थान व्यवस्थापन समिती, 
पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर या प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावरील प्रपत्र बढतीस दि.३१/०८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८१४१८०४४०२००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 


. 
G aj a Nn a Nn Administration Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cle 


Bhimrao Gurav कयाय 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 
अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, विधी व न्याय विभाग / जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
५. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), विधी व न्याय विभाग / जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
६. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर, 
७. श्री. वि. कृ.पोवार, अवर सचिव, देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर, 
८. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


०9८ av AY -O 


